संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या 
नागपूर परिक्षेत्रातील सहाय्यक संचालक व 
सरकारी अभियोक्ता यांच्या जिल्हा 
कार्यालयातील १२९ अस्थायी पदांना मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१० 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 

१. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक एमआयएस-२००३/प्र.क्र.१४८/पोल-१०, 
दि.१२.१०.२०१० 

२. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११२/पोल-१०, 
दि.२८.०५.२०१३ 

३. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१०, 
दि.२७.०३.२०१८ 

४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०७.०९.२०१८ 

५. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/१८५३/२०१८, दि.०६.०९.२०१८ 


शासन निर्णय: 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील एकूण 
११६८ पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आलेला आहे. तसेच शासन निर्णय क्र:-डीपीपी-२०१२/ 
प्र.क्र.११२/पोल-१०, दिनांक २८.०५.२०१३ नुसार संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्त्यांची २९९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदांचा आकृतीबंधात समावेश 
करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यापैकी उप संचालक, सरकारी अभियोग, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर 
यांच्या नियंत्रणाखालील सोबतच्या परिशिष्ट- ह मधील सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 
यांच्या ६ जिल्हा कार्यालयातील १२९ अस्थायी पदांना गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक डीपीपी- 
०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१०, दि.२७.०३.२०१८ अन्वये दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. आता सोबतच्या परिशिष्ट- ह मधील १२९ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते 
दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंतच्या मुदतवाढीस या आदेशान्वये शासन मंजुरी देत आहे. ही मुदतवाढ जी 
पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त आहेत त्या पदांना लागू होणार नाहीत. तसेच शासनाने सदरहू 
पदे नष्ट करण्याचे आदेश यापूर्वी दिलेले असतील अशा पदांना मुदतवाढ लागू होणार नाही. 
२. अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या आढाव्यास 
उच्च स्तरीय सचिव समितीने दि.१३.०१.२००५ रोजी मान्यता दिलेली असून, संदर्भ क्रमांक १ येथील 
दिनांक १२.१०.२०१० च्या शासन निर्णय अन्वये उपरोक्त ११६८ पदांचा आकृतीबंध विहित करण्यात 
आलेला आहे. सदर आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे. तसेच शासन निर्णय क्र:-डीपीपी-२०१२/ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१० 


प्र.क्र.११२/पोल-१०, दिनांक २८.०५.२०१३ नुसार संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्त्यांची २९९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदांचा आकृतीबंधात समावेठा 
करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 

३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग बी-१, "२०१४-न्यायदान ११४-विधी सल्लागार व समुपदेशी, 
(००) (09) संचालक सरकारी अभियोग, संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१४० ०२९ ०१ वेतन" या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ]ईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८१०१६१३११४५८०२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhal 


. 
Kis hor ou=Home Department, post: ne en 
st=Maharashtra, 
S hya aa) rao 2.5. 6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1aldb 
serial 
68ffdOf45ce2d4bd3ff527ded2, Kish 
Bhalerao आड कालव 


Date: 2018.10.16 13:18:04 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


'c2143850ff6e8fdcb4cOd, 
ber=94524ab889e2fa9e6bfeSe1 e584268 


१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) उप संचालक, सरकारी अभियोग, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर 

३) सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नागपूर,भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा, 
गडचिरोली 

(मार्फत : उप संचाळक, सरकारी अभियोग, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर,भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली 

वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, गृह विभाग, पोल-१०. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१० 


परिशिष्ट “ह” 


सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोकक्‍्ताय, नागपूर परिक्षेत्रातील जिल्हा कार्यालये-६ 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
शि नागपूर (नागपूर शहर, | सहाय्यक संचालक व सरकारी i 
नागपूर ग्रामीण, नागपूर | अभियोक्ता 
रेल्वे) 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २१ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक a ee 
वरिष्ठ लिपिक a ae 
लिपिक टंकलेखक a q 
शिपाई 1 १ | 
एकूण ३८ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
२ भंडारा सहाय्यक संचाळक व सरकारी ae 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ७ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक 1१ 
लिपिक टंकलेखक 4 
rats 1१ 
एकूण १६ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३ गोंदिया सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 1 १ | 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ४ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक १ 
लिपिक टंकलेखक 3 
शिपाई १ 
एकूण 1११ | 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१० 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
४  ।चंद्रपूर सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १३ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक ९ 
शिपाई q 
एकूण २६ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
षु गडचिरोली सहाय्यक संचाळक व सरकारी शिंका 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 1१ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 3 
निम्म श्रेणी लघुलेखक a 
वरिष्ठ लिपिक 1१ 
लिपिक टंकलेखक ५ 
शिपाई 1 १ | 
एकूण १३ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
६ वर्धा सहाय्यक संचालक व सरकारी a 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता शाक 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १४ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक 1१ 
लिपिक टंकलेखक & 
शिपाई 1१ 
एकूण २५ 


Bhalerao 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
IN, o=Government Of Mal 


e 
serialNumber=! 
8ffdOF45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Ki 


harashtra, ou=Home 
ralCode=400032, st=Maharashtra, 
id7e1dfc6b4d6b65b7d93aalaldbcf0ec79c7c2 
4८06, 


94524ab889e2fa9e6bfe5e1e58426881 bc36b96 
ishor Shyamrao Bhalerao 


Date: 2018.10.16 13:19:19 +05'30" 


(किशोर शामराव भालेराव) 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


